सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे 
पुनर्विनियोजन “मागणी क्रमांक झेड ई-०१ प्रधान लेखाशिर्ष २०५२ , 
सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा (कार्यक्रम) (दत्तमत)” 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अविवि - २०२१/प्र.क्र.३४ /का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : ०६/०८/२०२१ 


प्रस्तावना- 


सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षात “मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान लेखाशिर्ष २०५२, 


सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा” (००) (०१) अल्पसंख्याक विकास विभाग (२०५२ ०६२४), “93, 


कार्यालयीन खर्च (वेतनेतर)" या उद्दीष्टाखालील अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन करण्याची 


बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान लेखाशिर्ष २०५२, सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा” (००) 


(०१) अल्पसंख्याक विकास विभाग (अनिवार्य) (२०५२ ० ६२४), या लेखाशिर्षाखाली “१३, कार्यालयीन 


खर्च (वेतनेतर)" या उद्दीष्टाखाली सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार एकूण रु.१,८०,०००/- 


(अक्षरी रुपये एक लाख ऐंशी हजार मात्र) इतक्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्विनियोजन करुन १० 


- कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टाखाली उपलब्ध करुन देण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान लेखाशिर्ष २०५२, सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा” (००) 


(०१) अल्पसंख्याक विकास विभाग (अनिवार्य) (२०५२ © ६२४), या लेखाशिर्षाखाली “१३, कार्यालयीन 


खर्च (वेतनेतर)" या उदिष्टाअंतर्गत २२,७९,०००/- इतकी तरतूद आहे. सदर 93, कार्यालयीन खर्च 


या उद्दिष्टाचे एक org ऐंशी हजार रुपये १०- कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टासाठी उपलब्ध करून देण्यात 
येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-पहिला उप विभाग-तीन 


मधील नियम क्र.१ मधील परिच्छेद क्र.१६२, १६३ व १६४ मधील अनुक्रमांक ५ मधील अधिकारांचा 


वापर करून वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२१/प्र.क्र.३४ /का.७ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०६१२२७४१२२१४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


् Digitally si jonavane 
DN: c: laharashtra, ou=Minorities 
Dinesh M ae jeri 
. डॉ 
2.5.4. 9fd0576208f4caa310d2e7860201ab5363a21 
33e0927ff26c0f016fdf, 


Sonavane sree stant oor See 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ ( लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
३. सचिव, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोग. 
४. जिल्हाधिकारी, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
७. उप सचिव (कोषा/प्र.१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, (का.९) अल्पसंख्यांक विकास 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. वित्त विभाग (व्यय ४/अर्थसंकल्प-१४/अर्थ-३),मुंबई 
११. निवडनस्ती (कार्या.७. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२१/प्र.क्र.३४ /का.७ 


शासन निर्णय क्रमांक अविवि-२०२१/प्र.क्र.३४/का.७, दिनांक ०६/०८/२०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. प्रस्तावामुळे परिणाम होणार असलेले लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीय | पुनर्विनियो | पुनर्विनियोजना अभिप्राय 
क्र अंदाज जन नंतर फेरबदल 
केलेली तरतूद 
मागणी क्र. मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान लेखाशिर्ष २०५२ (रुपये ) 
भाग-१ 
पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात वाढ (+) करण्यात 
आलेले लेखाशीर्ष 
| मागणी क्र. झेडई-०१ १,००० १,८०,००० | १,८१,००० | मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान 


लेखाशिर्ष २०५२, सचिवालय, 
सर्वसाधारण सेवा” (०० (०१) 
(००) (०१) अल्पसंख्याक विकास विभाग (अनिवार्य) (२०५२ ६२४) अल्पसंख्याक विकास विभाग 
(कार्यक्रम) (२०५२ ए ६२४, या 
लेखाशिर्षाखाली “१३, कार्यालयीन 
खर्च (वेतनेतर)" या उदिष्टातंर्गत 
रु.२२,७९,०००/- इतकी तरतूद आहे. 
त्यातून एक लाख ऐंशी हजार रुपये 
१०- कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टासाठी 
उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 


२०५२, सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा, 


१० - कंत्राटी सेवा 


एकुण १,००० १,८०,००० १,८१,००० 
"या उद्दीष्टाखाली सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार एकूण रू.१,८०,०००/- अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनरविनियोजन. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि - २०२१/प्र.क्र.३४ /का.७ 


मागणी क्र. मागणी क्रमांक झेड ई-०१, 


प्रधान लेखाशिर्ष २०५२ 


भाग-२ 


पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात कपात (-) करण्यात आलेले 
लेखाशीर्ष 


२  । मागणी क्र. झेडई-०१ २२,७९,००० | १,८०,००० | २०,९९,००० | मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान 
लेखाशिर्ष 2042, सचिवालय, 


०५२, सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा 
२०५२, , ; सर्वसाधारण सेवा” (00) (०१ 


(00)(09) अल्पसंख्याक विकास विभाग (अनिवार्य) अल्पसंख्याक विकास विभाग 
(कार्यक्रम) (२०५२ ए ६२४, या 
२०५२६२४ (१३- कार्यालयीन खर्च) लेखाशिर्षाखाळी “१३, कार्यालयीन 


खर्च (वेतनेतर)" या उदिष्टांतर्गत 
२२,७९,०००/- इतकी तरतूद आहे. 
त्यातून एक लाख ऐंशी हजार रुपये 
१०- कंत्राटी सेवा या उद्दिष्ठासाठी 
उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 


एकूण 22,198,000 १,८०,००० २०,९९,००० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


